वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 
अंतर्गत फळ संशोधन केंद्र, हिमायतबाग 
औरंगाबादकरीता संपादित करण्यात आलेल्या 
जमीनीच्या वाढीव मावेजाबाबत दाखल झालेल्या दोन 
न्यायालयीन प्रकरणी वाढीव मावेजाची रक्‍कम मा.उच्च 
न्यायालयात जमा करण्याकरिता निधी उपलब्ध करुन 
देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : न्यायप्र-१६१९/प्र.क्र.१२९/७ ओ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- १० नोव्हेंबर २०२२. 


संदर्भ :- १) शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्रमांक मकृवि-१२१०/प्र.क्र.१६६/ 
भाग-२/७-अ, दि.०२ जुले, २०११. 
2) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, 
दि.०३ जून, २०१५. 
३) वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र क्र.न्यायप्र- 
२०२१/साप्रवि-१/४५५७/२०२१, दि.२९.११.२०२१ 


प्रस्तावना : 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत फळ संशोधन केंद्र, हिमायतबाग 


औरंगाबाद करीता संपादित करण्यात आलेल्या जमीनीच्या वाढीव मावेजाबाबत मा.उच्च न्यायालय 
खंडपीठ, औरंगाबाद येथील प्रथम अपील ११४०/२०१९ सिव्हील अर्ज क्र.४५१७/२०१९ एलएआर 
क्र.३२४/२००१ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी विरुद्ध हिराजी नागोजी (मयत) मार्फत 
ताराबाई हिराजी साळवे व इतर तसेच मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद येथील प्रथम अपील 


११३९/२०१९ सिव्हील अर्ज क्र.४५१४/२०१९ एलएआर क्र.३२५/२००१ वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी विरुद्ध भिवसन यशवंता सावळे व इतर या दोन न्यायालयीन प्रकरणात मा.उच्च 


न्यायालयान्वये दि.०२/०४/२०१९ च्या आदेशान्वये वाढीव मावेजाची रक्‍कम मा.न्यायालयात जमा 
करणेबाबत आदेशीत केले आहे. त्यानुसार Sat दोन प्रकरणी मा.न्यायालयात वाढीव मावेजाची रक्‍कम 


जमा करण्याबाबत संदर्भ क्र.३ अन्वये प्रस्ताव शासनास केला आहे. सदर प्रस्तावाच्या अनुषंगाने निधी 
उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-१६१९/प्र.क्र.१२९/७ ओ 


शासन निर्णय :- 
वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी अंतर्गत फळ संशोधन केंद्र, हिमायतबाग 


औरंगाबाद करीता संपादित करण्यात आलेल्या जमीनीच्या वाढीव मावेजाबाबत मा.उच्च न्यायालयात 


दाखल झालेल्या खालील दोन न्यायालयीन प्रकरणात वाढीव मावेजाची रक्‍कम मा.उच्च न्यायालयात 
जमा करण्याबाबत मा.उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ यांनी दि.०२/०४/२०१९ अन्वये आदेशा पारित 


केळे आहेत. त्यानुषंगाने वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांना मा.उच्च न्यायालयात 
अनामत रक्कम जमा करण्यासाठी रु.२,०८,६४,८२५/- (रुपये दाने कोटी आठ लाख चौसष्ट हजार आठठो 
पंचवीस फक्त) एवढा निधी या शासन निर्णयाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. मा.उच्च न्यायालय 


खंडपीठ औरंगाबाद येथे सदर रक्‍कम तातडीने भरणा करण्याची दक्षता वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि 
विद्यापीठ, परभणी यांनी घ्यावी. 


न्यायालयीन प्रकरणाचा तपशिल पुढीलप्रमाणे :- 


अ. | प्रकरण क्रमांक/प्रथम अपील/सिव्हील वादीचे नाव उपजिल्हाधिकारी(भूसंपादन), 
क्र. अर्ज क्रमांक/एलएआर क्रमांक औरंगाबाद यांचेकडून प्राप्त 
विवरणपत्रानुसार मा.उच्च 
न्यायालयात जमा करावयाची 
रक्‍कम 
| . | सिव्हील अर्ज क्र.४५१७/२०१९ मधील | हिराजी नागोजी साळवे(मयत) रु.१,०३,२९,७७३/- 
प्रथम अपील क्र.११४०/२०१९, मार्फत ताराबाई हिराजी 
एलएआर क्र.३२४/२००१ साळवे व इतर 
२. | सिव्हील अर्ज क्र.४५१४/२०१९ मधील | भिवसन यडावंता साळवे व रु.१,०५,३५,०५२/- 
प्रथम अपील क्र.११३९/२०१९, इतर 
एलएआर क्र.३२५/२००१ 
एकुण रु.२,०८,६४,८२५/- 


२. याबाबत होणारा खर्च हा “८६७४- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी- १०१- शासनाने ठेवलेल्या 
प्रतिभूती ठेवी (अ) न्यायालयाकडे जमा केलेल्या प्रतिभूती रकमा (८६७४००१९)” या लेखाशीर्षाखाली चालू 
वर्षाच्या अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. उपरोक्त नमूद लेखाशीर्षाखाली देण्यात आलेली मंजूरी ही अंतरिम आहे. जर मा.उच्च 
न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या अपिलाचा अंतिम निकाल शासनाच्या बाजूने लागला तर या 
आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली रक्कम मा.न्यायाळलयातून काढून त्या रकमेचा भरणा “८६७४- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-१६१९/प्र.क्र.१२९/७ ओ 


शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी (अ) न्यायालयाकडे जमा 
केलेल्या प्रतिभूती रकमा (८६७४ ००१९ )” या लेखाशीर्षाखाली करण्यात यावा. 

४. सदर प्रकरणी मा. उच्च न्यायालयाचा निकाल शासनाच्या विरुध्द लागला तर सदरहू रक्‍कम 
“८६७४-शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी-१०१- शासनाने ठेवलेल्या प्रतिभूती ठेवी (अ) न्यायालयाकडे 
जमा केलेल्या प्रतिभूती रकमा (८६७४००१९)” या शीर्षाखाली जमा दर्शवून खर्च कृषि विभागाच्या लेखाशीर्ष 
-मागणी क्रमांक डी-३, २४१५ कृषिविषयक संशोधन व शिक्षण, ०१ पीक संवर्धन, १२० इतर संस्थांना 
सहाय्य, (००)(०४) मराठवाडा कृषि विद्यापीठास सहाय्यक अनुदान, ३१ सहाय्यक अनुदाने(वेतनेतर), 
भारित(२४१५ ०५८२) या अंतिम लेखाशीर्षाखाली टाकावा लागेल. 


५. सदर रक्कम कोषागारातून आहरित करण्यासाठी उपविभागीय कृषि अधिकारी, परभणी यांना 
नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


Gs सदर न्यायालयीन प्रकरणी विद्यापीठाने शासनाची बाजू भक्कमपणे मांडून शासनाच्या बाजूने 
निकाल लागण्यास तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे प्रदान केलेळी व जमा 
केलेली सदर रक्‍कम झासनाच्या तिजोरीत विहीत लेखाज्रीर्षाखाळी जमा होईल हे पहावे. सदरची रक्‍कम 
कोणत्याही परिस्थितीत मा.न्यायालयातून काढून घेतली जाणार नाही व परस्पर विल्हेवाट लावली जाणार 
नाही याची काळजी संबंधित विद्यापीठाने घ्यावी व शासन मान्यतेशिवाय निधी अदा करण्यासंबंधी 
कोणतीही संमती न्यायालयात देण्यात येऊ नये. 


७. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या क्र. न्याखभ-२०१५/प्र.क्र.१३१/अर्थ-२, दि. ३ जून, २०१५ च्या 
शासन परिपत्रकातील तरतूदी विचारात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 


८. या प्रकरणी महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठे अधिनियम १९८३ मधील नियम आणि ळेखासंहिता १९९१ 
मधील तरतुदीच्या तसेच प्रचलित शासन आदेश तसेच कार्यपध्दतीचा अवलंब करावा. 


९. सदर प्रकरणात विहीत कार्यपध्दतीने अपील करण्याची आणि अपिलाच्यावेळी भूसंपादन 
अधिनियमातील तरतूदी तसेच अनुषंगिक न्यायनिर्णय विचारात घेऊन सरकारी वकीलामार्फ़त शासनाची 
बाजू मा. न्यायालयापुढे मांडण्याची जबाबदारी विद्यापीठाची राहील. 


qo, सदर आदेशा वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. २३/२०२२/व्यय-१ व अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६६/२०२२/अर्थ-२, दि.२०.०४.२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः न्यायप्र-१६१९/प्र.क्र.१२९/७ ओ 


११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२१११०१६४१२०२२०१ असा आहे. सदर 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Balasaheb Kisan 
Raskar 


( बा.कि.रासकर ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 


कुलगुरु/कुलसचिव/नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी. 
जिल्हाधिकारी, परभणी/ जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी. 

उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन समन्वय), जिल्हाधिकारी कार्यालय,परभणी. 
उपविभागीय कृषि अधिकारी,परभणी. 

५. सरकारी वकील, मा. उच्च न्यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद. 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखापरिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

७. वित्त विभाग(अर्थसंकल्प शाखा-२/व्यय-१),मंत्रालय, मुंबई. 

८. निवडनस्ती ( कार्यासन ७-अ),मंत्रालय, मुंबई. 


०८ AW A -5 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


